वस्रोद्योग धोरण २०१८-२३ नुसार घोषित 
राज्यातील “कापुस उत्पादक तालुक्यांच्या” 
यादीत कर्जत व जामखेड तालुक्यांचा 
(अहमदनगर जिल्हा) समावेश करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः धोरण १०१८/प्र.क्र.४०/टेक्स १ (अ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १४ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांकः धोरण २०१७/प्र.क्र.६/टेक्स-५, 
दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०१८. 
२) शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांकः धोरण १०१८/प्र.क्र.४०/टेक्स १ (आ, 
दिनांक २८ ऑगस्ट, २०१८. 
३) शासन शुध्दीपत्रक सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांकः धोरण १०१८/प्र.क्र.४०/टेक्स १ 
(31), दिनांक ३० ऑगस्ट, २०१८. 
४ शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांकः धोरण १०१८/प्र.क्र.४०/टेक्स १(आ), 
दिनांक २६ जुले, २०१९. 
प्रस्तावना :- 
वाचा क्र.२ येथील दि.२८ ऑगस्ट, २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील ११५ तालुके कापुस 
उत्पादक तालुके घोषित करण्यात आले आहेत. तद्नंतर दि.३० ऑगस्ट, २०१८ रोजीचे शासन शुध्दीपत्रक 
तसेच दि.२६ जुले, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये आणखी ४ तालुक्यांचा समावेडा कापुस उत्पादक 
तालुक्यांच्या यादीत करण्यात आला आहे. त्यानुसार, राज्यातील कापुस उत्पादक तालुक्यांची एकूण संख्या 
११९ इतकी झाली आहे. 
आता, अहमदनगर जिल्हयातील कर्जत व जामखेड तालुक्यांचे मागील ३ वर्षाचे कापसाचे उत्पादन 
९६०० टनपेक्षा जास्त असल्याने कर्जत व जामखेड या तालुक्यांचा समावेश कापुस उत्पादक तालुक्यांच्या 
यादीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुसार शासन पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 

अहमदनगर जिल्हयातील कर्जत व जामखेड तालुक्यांचे मागील ३ वर्षातील सरासरी कापसाचे 
उत्पादन ९६०० टनपेक्षा जास्त असल्याने या तालुक्यांचा समावेश कापुस उत्पादक तालुक्यांच्या यादीत 
करण्यात येत असून, दि.२८ ऑगस्ट, २०१८ च्या शासन निर्णयातील, “कापुस उत्पादक तालुके” या 
तक्‍्त्यामधील :- अनुक्रमांक ५ येथील “अहमदनगर” जिल्हयातील कापुस उत्पादक तालुक्यांच्या यादीत, 
“कर्जत” व “जामखेड” या तालुक्यांचा समावेश करण्यात येत आहे. त्यामुळे आता राज्यातील एकूण कापुस 
उत्पादक तालुक्यांची संख्या १२१ होत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण १०१८/प्र.क्र.४०/टेक्स १ (अ) 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८१९१५१३२८६१०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vishal Vishvas Mad. 
Of Maharasht Co 


त के DN. 
Operation Marketing and Textile Department, 
Vishal Vishvas fuses: 
2.5.4.20=bb0ed28a897fc87f69fe8807b3d9428966ce32 
33edb83a20c38834c19f2e3793, 


serialNumber=cb16db1cc002e1 15b709a8ca348a6483 
a a n e 883493aaf53b7be25836cda1b57ff2dc, cn=Vishal 
Vish d 


M 
Date: 2019.08.19 15:24:01 +05'30' 


(विशाल मदने) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
३. मा. मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई-३२, 
४. मा. राज्यमंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
५. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
६. महालेखापाल, (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
७. सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहाय्यक, 
८. प्रधान सचिव (सहकार) यांचे स्वीय सहाय्यक, 
९. कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, 
१०. कार्यासन अधिकारी, १६-सी, १७-सी, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
११. वित्त विभाग, व्यय-२ / अर्थसंकल्प-१३, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
१२. नियोजन विभाग, कार्यासन-१४३१, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
93. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१४. आयुक्त, THEM AGIA AERIS राज्य, नागपूर, 
१५. प्रादेशिक उप आयुक्त, वस्त्रोद्योग, सोलापूर, औरंगाबाद, नागपूर, मुबई, 
१६. सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, 
१७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१८.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 
१९. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई (२ प्रती) 
२०. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघ मर्यादित, वकील हाऊस, मुंबई-१ 
२१. चेअरमन, सर्व सहकारी सूतगिरण्यां (मार्फत आयुक्‍त TAM SYA HA, ALTAR) 
22. निवडनस्ती (टेक्स १अ/ बो. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


